सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टाखाली 
पॉलीफिल्म पुरवठयाचे देयक अदायगीस 
मंजूरी देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुवियो-१४२१/प्र.क्र.१३१/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जुलै, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि-१२/काळलबाहय देयक/ 
पॉलीफिल्म एरोप्लस्ट/२०२१/१११८,दि.१७/०२/२०२१ 
ज्ञापन :- 


शासकीय दूध योजना, अकोला येथे दूध वितरणासाठी लागणारे आवश्‍यक सामुग्री 
पॉलीफिल्म खरेदीसाठी मे.ऐरो प्लस्ट लि.बहादूरगड, हरियाणा यांना कामाचे आदेश देण्यात आले 
होते. त्यानुसार त्यांनी देयक क्र.२१३७,दि.१२/३/२०१९, ₹. १,९६,२८९/- व देयक क्र.२२४७ 
दि.२७/३/२०१९ ₹. १,१७,९९०/- असे एकूण ₹. ३,१४,२७९/- नुसार पॉलीफिल्म चा पुरवठा केला 
होता. तथापी सदर देयक पारित करण्यासाठी सन २०१८-१९ व २०१९-२० यावर्षात पुरेसे अनुदान 
उपलब्ध नसल्याने सदर वर्षात देयकाची रक्‍कम अदा केलेली नसल्याने मे.ऐरो प्लस्ट लि.बहादूरगड, 
हरियाणा यांचे देयकाची एकूण रक्‍कम ₹. ३,१४,२७९/- इतक्या वितरीत रकमेच्या मर्यादेपैकी 
रु.२.५० लाख तरतूद वितरित करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीच्या मर्यादेत सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात मागणी क्र.डी-५, मुख्य HRN "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य)" (२२०) 
शासकीय दूध योजना, अकोला. (०३) (०३) (२४०४१३३७) (QU) सामुग्री व पुरवठा याउद्िष्टाखाळीळल 
उप लेखाशीर्षातर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११७५३००३००१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


UJWAL BHALCHANDRA SALVI 


4a 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,अमरावती. 
४) दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना,अकोला. 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार/उपकोषागार अधिकारी,अकोला / अमरावती. 


६) निवड नस्ती. 


